दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील 
तरतुदीनुसार उच्च शिक्षण संचालनालय आणि क्षेत्रीय 


कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील 


गट अते गट ड 


संवर्गातील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः अपंग २०२१/प्र.क्र.४५/मशि १ 


मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक : १९ मार्च, २०२१. 


वाचा:- शासन निर्णय क्रमांक : अपंग २०२१/प्र.क्र.४५/मशि १, दिनांक १८ फेब्रुवारी,२०२१. 


शुध्दीपत्रक 


उच्च शिक्षण संचालनालय आणि क्षेत्रीय कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट- ड संवर्गातील 
पदांसाठी संदर्भीय शासन निर्णयान्वये, त्यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब मध्ये 


दर्शविल्यानुसार दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित करण्यात आळी आहेत. आता, सदर शासन निर्णयामध्ये 


खालीलप्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत आहे. संदर्भीय शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-ब मधील गट-ड 
येथील अंतर्भूत ३. प्रयोगशाळा हमाल या पदानंतर ४. “पंप कम माळी “हे पद अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट-ब 
शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक अपंग-२०२१/प्र.क्र.४५/मशि-१, दिनांक १८.०२.२०२१ 
सोबतचे परिशिष्ट-ब 
(उच्च शिक्षण संचालनालय आणि क्षेत्रीय कार्याललायांच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगासाठी पदांची सुनिश्चिती 
अ. । केंद्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण शारिरिक क्षमता नियुक्तीसाठी पात्र अपंग 
क्र अधिसूचनेतील विभागातील पदाचे (Physical requirement) प्रवर्गाची वर्गवारी 
पदाचे नाव नाव (Categories of Disabled 
suitable for Jobs) 
; a पंप कम माळी S,ST,W,BN,RW,SE,H,C | a) B,LV 
७) D,HH 


c) OA,OL,OAL,CP,LC,Dw, 
AAV 

d) ASD (M,MoD),SLD,MI 

e) MD invoiving (a) to (d) 
above 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः अपंग २०२१/प्र.क्र.४५/मशि १ 


सदर झासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१९११४००३१४०८ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANISHA PRAVIN 
KINI 


(म.प्रकिणी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 

सर्व प्राचार्य/संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

६. सबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. सर्व संबंधित प्राचार्य/संचाळक. 

८. निवड नस्ती. 


oc “७ A Oo 


Wd :- 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

३. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

६. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुबई. 
७.आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे. 


o~ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


